चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन 
प्रबोधिनी, चंद्रपूर येथे खेळाचे मैदान तयार 
करण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. वनबां-२०२२/प्र.क्र.२१०/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०४ जानेवारी, 2023 


वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९ 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.२९(२२-२३)/७३४/२०२२-२३, दिनांक ३०.११.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर येथे खेळाचे मैदान तयार 
करण्याच्या कामाच्या रु.१५७५.२४ लक्षच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आला आहे. 


वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधीळ भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१, 
१३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.२ दिनांक २५.०९.२०१९ 
च्या परिपत्रकान्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 


चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर येथे खेळाचे मैदान विकसीत 
करण्याच्या कामाच्या रु. १५७५.२४ लक्ष रकमेच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.२१०/फ-९ 


विभाग, नागपूर यांनी तांत्रीक सहमती (Technical Approval) प्रदान केलेली आहे. सदर 
अंदाजपत्रकातील १) इनडोअर गेम हॉल रक्‍कम रु.२,८८,४८,३९२/-, २) क्ले लॉन टेनिसचे मैदान 
रक्‍कम रु.४४,२९,७०४/- अशी एकूण रु.३,३२,७८,०९६/- रकमेची दोन कामे वगळून उर्वरित 
रु.११२२.६६ लक्षच्या अंदाजपत्रकास सोबतच्या RECAPITULATION SHEET (प्रपत्र-आ)। प्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्र.३ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा संदर्भ क्र.१ चा शासन निर्णय व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.२ चे परिपत्रक विचारात घेता, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन 
प्रबोधिनी, चंद्रपूर येथे खेळाचे मैदान तयार करण्याच्या कामाच्या रु.११२२.६६ लक्ष रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास सोबतच्या RECAPITULATION SHEET (प्रपत्र-आ) प्रमाणे खालील अटी व शार्तीस 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:- 


१. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात 
यावे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

३. सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍्कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

४. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही/२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
दरपत्रके मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 

७. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून 
करण्यात यावा. 

८. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / 
नियम संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

९. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने वेळो वेळी घाळून 
दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१०.शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.२१०/फ-९ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग- 
२), दिनांक २०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील 
भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), 938(2) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व 
विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे 
उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०४१२२१२५८६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE BHANUDAS fcc onsuoss nani oom 
NARAYAN 


MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT 
Date: 2023.01.04 15:57:56 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर 

५. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी चंद्रपूर 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

८. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.२१०/फ-९ 


66 प्रपत्न- ८५6 


शासन निर्णय क्रमांक २०-वनबां-:२९/प्र.क्र.२९०/फ-९, दिनांक ०४ जानेवारी, २०२३ चे सोबतचे प्रपत्र-अ 


Name of work : Construction & development of sport area for Chandrapur Forest 
Administration Development & Management Academy, Chandrapur Dist. Chandrapur 


RECAPITULATION SHEET 
S.N. PARTICULARS Amount in Rs. 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
Building Proper (Built Up Area-Sqm) 
Indoor Game Hall fF | 
Sub Total A. fF | 
(B) (a) ESSENCIAL OTHER CIVIL ITEMS 
1) Compound wall 5256290 
il) Internal C.C. Road 6951764 
ili) C.C. Drains and C D works 5037191 
iv) Land Development & Land Scape 1275765 
v) Parking Area Development 5378500 
v1) Vehicle Parking Shed 1772216 
Vil) Soil Investigation & Detailed Lab survey 500000 
Viii) Dismantling 300000 
26471726 
Sub Total (B) (a) 
(B) (b) ESSENCIAL SPORT FACILITY 
i) Running track 16579901 
il) Football Ground 14731021 
ili) Basket Ball Ground 3753760 
iv) Volley Ball Ground 3672707 
v) Lawn Tennis Ground eee) 
38737389 
Sub Total= (B) (b) 
(C) CIVIL OPTIONAL ITEMS 
i) Furniture (Rs. 5000/Sqm.) 1270375 
11) Rain/Roof water harvesting 200000 
ili) Ramp for handicap 100000 
iv) Underground water tank for Rainwater Harvesting 1000000 
v) Water Main Storage, Pump house, Bore well etc. 2000000 
vi) External toilets 1000000 
vil) Sewerage Treatment Plant 1000000 
6570375 


Sub Total= (C) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.२१०/फ-९ 


| D) WATER SUPPLY AND SANITORY WORKS 


L.S. for Play Ground area 500000 
Sub Total= (D) 500000 
(E) TOTAL CIVIL WORK COST (A+B+C+D) 
72279490 
(F) ESSENTIAL ELECTRICAL ITEMS 
i) External Electrification 1081815 
11) Internal Electrification 3606049 
11) Fire Fighting Arrangements etc. 
With Wet Riser And Sprinkler System 536606 
(ctd+e+f+g+h) Rate-1200 With GST, 
Without GST Rate-1056.00 
Automatic Fire Alarm System (c+d+f+g+h) 268303 
Rate-600 With GST, Without GST Rate 528.00 
iv) Lightening Conductor 100000 
Sub Total= (F) 5592773 
(G) ELECTRICAL SUPPLY ITEMS 
i) Supply Charges of MSEDCL (MSEB) 500000 
ili) Transformer / Electric Sub-Station etc. 500000 
Sub Total= (G) 1000000 
(H) OPTIONAL ELECTRICAL ITEMS 
1) Air-conditions / Central Cooling FO 
Available area is as BUA 
Consider 4% Area =20.00 Sqm& 2200000 
Calculated TR is 20.00 
ii) Lifts i | 
ili) AV Room, Area lightings, pumps, generator 500000 
iv) CCTV 500000 
v) Any other Electrical Item (Projector etc.) Po 
Sub Total= (H) 3200000 
(1) TOTAL ELECTRICAL WORK COST 
Total Electrical Work Cost (F+G+H) 9792773 
(J) SOLAR ENERGY AND EQUIPMENTS 
1) Solar roof top 
11) Solar Energy System/Renewal Energy System 
ili) Solar Street Light 
iv) For Road & Track (750x2.50M) 281250 
v) For Compound Wall (520x2.50 M) 195000 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.२१०/फ-९ 


Total Solar Work Cost (J) 476250 
(K) TOTAL SOLAR WORK COST _ ee: 
(L) OTHER MISLANIOUS WORKS FO 
i) Fuel Gas Pipeline Po 
11) Biodigester Po 
Total Other Misc Works Cost (L) CS 
(M) TOTAL OTHER MISLANIOUS WORKS COST FO 
(N) TOTAL WORK COST Project Cost (P) =A+B+C+D+ 82548513 
E+(E)+F+G+H+I+J+K+L+M 
(O) PERCENTAGES OVER WORK COST 
i Contingencies (4%) 3301940.52 
il Green Building Concept (0%) Po 
iil GST (18%) 14858732.34 
iv Price Escalation (5%) 4127425.65 
Vv Architecture Services(3 To 5% Pts. (3.5%) (3%) 2476455 .39 
vi Centage 5% for Charges (if any for other Dept. work)(5%) 4127425.65 
Vii Insurance (1.0%) 825485.13 
Total Cost of the Project = (TPC): 112265977.70 
Say Rs. 11,22,66,000/- 
PINGALE ae 
निर्गत म OU नातयी 
N A RAYA N FOREST DEPARTMENT 


Date: 2023.01.04 15:58:18 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


